Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 21st January 2016 


। 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ३ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४-३० , शके १९३७ [ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये ३० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१ - ७ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 


१ - २४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ. क्र . ८ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक १२३५ - बी - २- १ - २००२ . 


जोडून दिनांक २८ -१२- २०१५ चे का . वे. पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह संदर्भिय आदेश क्रमांक २ मधील दिनांक १४ - १२- २०१५ 
ते १९ -१२-२०१५ पर्यंतच्या अर्जित रजेला जोडून कार्योत्तर मंजुर करण्यांत 
येत आहे . 

श्री . ध . य . काळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा ह्यांनी उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


श्री . चि . पं . महाजन , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा 
अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांचा दिनांक २० - १२ - २०१५ ते 
२३ -१२ - २०१५ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा ही रजेच्या 
पुढे दिनांक २४ -१२-२०१५ ते २७- १२ -२०१५ पर्यंतच्या सुट्टीच्या दिवसाला 
ना -एक- १ (१७५२ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४-२० , २०१६ : पौष २४-३० , शके १९३७ 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे. 


श्री . वि . म . मानखैर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, समुद्रपूर हे वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, समुद्रपूर ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . चि . पं . महाजन , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहीले असते . 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ . 


पत्र 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ज्यो . वा . गायकवाड , हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, समुद्रपूर या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९ . 

आदेश 


क्रमांक ०४- बी - २ - १ - २००२. 


संध्या द्वा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


वर्धा : 
दिनांक ५ जानेवारी २०१६ . 


वर्धा. 


श्री . म . र . पुरवार ,जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
वर्धा ह्यांचा दिनांक २८ -१२ - २०१५ ते ३१- १२- २०१५ पर्यंत एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यांत येत आहे . 

श्री . अ. मु. चांदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभळून जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब) चे 
टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . म . र . पुरवार , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक १ जानेवारी २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ११ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- ९९६- २०१५ . 


श्री . जी . आर. अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक १८ - १२-२०१५ व दिनांक 
१९- १२-२०१५ पर्यंत एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा तसेच मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजुर करण्यांत येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १० . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . आर. अग्रवाल, जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


संदर्भ : - ( १ ) श्री . ज्यो . वा . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , 

क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, समुद्रपूर 
ह्यांचा वाढीव अर्जीत रजा मिळणेबाबतचा 
दिनांक १ -१ - २०१६ रोजीचा अर्ज . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम २९ ( ब ) 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . जी . आर. 
अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर हे 
जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहिले असते . 


( २) जिल्हा व सत्र न्यायालय , वर्धा आदेश क्र . १२२२ 

बी -२ - १ - २००२ , दिनांक २२ - १२ - २०१५ . 
क्रमांक १८- बी - २- १- २००२ . 

श्री . ज्यो . वा . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, समुद्रपूर ह्यांचा दिनांक ३१ - १२- २०१५ ते 
१६- ०१- २०१६ पर्यंत एकूण १७ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा ही मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह संदर्भिय आदेश क्रमांक २ मधील 
दिनांक २८ - १२ -२०१५ ते ३० - १२- २०१५ पर्यंतच्या अर्जित रजेला जोडून 

ते ३०- १२ - २०१५ पर्यंतच्या आजत रजेला जोडून 
मंजुर करण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . जी . आर . अग्रवाल हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश-३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रपुर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४- २० , २०१६ : पौष २४-३० , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२ . 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
गोंडपिपरी या न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . नि . रा . वानखडे, हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर यांचेकडे आणि दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पोंभुर्णा या न्यायालयाचा 
कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- ९९८ - २०१५. 

श्री . ह . जा . शेंडे, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मल यांना दिनांक १ - १- २०१६ व 
२- १- २०१६ या दोन दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक ३- १- २०१६ रविवार , 
या सुटीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक ३१- १२-२०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ४-१-२०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ह . जा . शेंडे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मुल हे पुर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ह . जा . शेंडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
मूल हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
मुल यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . ह . जा . शेंडे, हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , सावली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १४ . 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी. ( आस्था)-२४- २०१६. 

श्री . ह . जा . शेंडे, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुल यांना दिनांक ७- १ - २०१६ व दिनांक 
८ - १- २०१६ या दोन दिवसांची अर्जीत रजा (दिनांक ९- १ - २०१६ दुसरा 
शनिवार व दिनांक १० - १ - २०१६ रविवार , या सुटीच्या फायदयासह ) 
तसेच दिनांक ६ - १ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ - १ 
२०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ह . जा . शेंडे, दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुल हे पुर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ह . जा . शेंडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
मुल हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . ” 

दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
मुल यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . ह . जा . शेंडे, हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, सावली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १३ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )- १००० - २०१५ . 


श्री . नि . रा . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गोंडपिपरी यांना दिनांक ३१- १२ -२०१५ ते 
दिनांक ८ - १- २०१६ पर्यंत ९ दिवसांची अर्जीत रजा ( दिनांक ९ -१ - २०१६ 
दुसरा शनिवार , दिनांक १० -१- २०१६ रविवार या सुटीच्या फायदयासह ) 
तसेच मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५ . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . नि . रा . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , गोंडपिपरी /पोंभुर्णा हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . नि . रा . 
वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, गोंडपिपरी/पोंभुर्णा हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले । 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . " 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था)-२५ - २०१६ . 

श्री . के . एल . व्यास , तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपुर यांना दिनांक १४- १ - २०१६ ते दिनांक १६- १ - २०१६ 
पर्यंत तीन दिवसांची अर्जीत रजा (दिनांक १७- १ - २०१६ रविवार , या 
सुटीच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक १३ -१- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १८ - १-२०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४-२० , २०१६ : पौष २४-३० , शके १९३७ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . एल . व्यास , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रप पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चे नियम ३९ (ब ) 
खालील तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . एल . 
व्यास, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . ” 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . दे. 
करभाजन , रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, वरोरा, हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, वरोरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . आ . दे. करभाजन 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आला 
होता . 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . के . एल . व्यास , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


दिनांक ६ जानेवारी २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- ३६ - २०१६. 


वाचा : - ( १ ) श्री . नि . रा . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश, 

क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
गोंडपिपरी/ पोंभुर्णा यांचा अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा 

दिनांक ४- १-२०१६ चा अर्ज . 
क्रमांक सहा अधी. ( आस्था)-२६- २०१६ . 

श्री . नि . रा . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गोंडपिपरी यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . १००० / २०१५, दिनांक ३१-१२-२०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
दिनांक ३१- १२- २०१६ ते दिनांक ८ -०१ -२०१६ पर्यंत ९ दिवसांच्या 
अर्जित रजेपैकी दिनांक ४ - १- २०१६ ते ८ -०१- २०१६ पर्यंतची पाच दिवसांची 
अर्जित रजा त्याचे विनंतीनुसार रद्द करण्यात येत आहे . 


श्री . ए. जी . म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भद्रावती , यांना दिनांक ११-०१ -२०१६ ते 
१३- ०१ - २०१६ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेचदिनांक 
११- ०१ - २०१६ ते १३ - ०१ - २०१६ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . जी . म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे पुर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए. जी . 
म्हस्के , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, भद्रावती हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- २७- २०१६ . 

श्री . आ . दे. करभाजन , रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा, यांचा दिनांक १६- ११- २०१५ 
ते २३ - १२- २०१५ पर्यंत एकूण अडतीस दिवसांची परिवर्तीत रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती, यांचेन्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए. जी . म्हस्के , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात ठेवण्यात येत 
आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . दे. करभाजन २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा हे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ८ जानेवारी २०१६ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४-२० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 


भाग - १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २१ . 

संदर्भ : - ( १) श्री . वि . अ . टेकवानी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्या . दं ., प्र . श्रे., हिंगणघाट ह्यांचा वाढीव अर्जित रजा 
मिळणेबाबतचा दिनांक ३-९ -२०१५ रोजीचा अर्ज . 


क्रमांक ९१४ - बी - २ - १ - २००२ . 


श्री . वि . अ . टेकवानी, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांची दिनांक ३१-८ - २०१५ ते २ 
९ - २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


( २ ) जिल्हा व सत्र न्यायालय , वर्धा आदेश क्र . ९१४ / बी -२ - १/ २००२ , 
दि . २- ९ - २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक ९२४- बी -२- १ - २००२. 


श्री . सं . दा . गरड , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , हिंगणघाट हे वरील कालावधीत त्यांचे 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी ,हिंगणघाट ह्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . वि . अ . टेकवानी , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , हिंगणघाट ह्यांची दिनांक ३-९ - २०१५ रोजीची 
१ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा ही संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २) मधील 
दिनांक ३१- ८- २०१५ ते २-९ - २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेला 
जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री .सं . दा . गरड , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , हिंगणघाट हे वरील कालावधीत त्यांचे 
स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , चे नियम ३९ ( ब ) चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री .वि . अ . टेकवानी, हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहीले असते . 


दिनांक २ सप्टेंबर २०१५ . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ , चे नियम ३९ ( ब ) चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . अ . टेकवानी, हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


भाग - १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २० . 


आदेश 


क्रमांक ९१७- बी - २-१- २००२ . 


भाग - १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २२ . 

संदर्भ : - ( १ ) श्री . आ . के . आवारी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्या . दं ., प्र. श्रे., वर्धा ह्यांचा अर्जित रजा मिळणेबाबतचा 
दिनांक ३ -९ - २०१५ रोजीचा अर्ज . 


श्रीमती रि . न . मर्क , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांची दिनांक २-९ -२०१५ ची एक 
दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 


( २) जिल्हा व सत्र न्यायालय , वर्धा आदेश क्र . ८७७/ बी - २- १/ २००२ , 
दि . २६- ८ - २०१५ . 


आदेश 


श्रीमती रो . नि . बंसल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्या वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम साभांळून ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , चे नियम ३९ ( ब ) चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहील्या असत्या . 


क्रमांक ९२५- बी -२ - १- २००२. 

श्री . आ . के . आवारी, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांची दिनांक ३- ९ - २०१५ रोजीची १ 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा ही संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २) मधील दिनांक 
३१ -८ -२०१५ ते २-९ - २०१५ पर्यंतच्या अर्जित रजेला जोडून मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


___ श्रीमती रि . न . मर्क , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर वर्धा ह्या 
वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४-२० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चेनियम ३९ (ब ) चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . के . आवारी, हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहीले असते . 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५. 


भाग -१ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २५ . 

आदेश 
क्रमांक ९५२- बी -२ - १- २००२ . 

श्री . अ . वि . डाखोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, आर्वी ह्यांची दिनांक ७-९-२०१५ ते ११-९-२०१५ 
पर्यंत एकूण ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा ही दिनांक ७-९ - २०१५ ते दिनांक 
१४-९ - २०१५ चे का . वे. पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


भाग- १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २३ . 


आदेश 


क्रमांक ९३३ - बी - २ - १ - २००२ . 


श्री . अ . नं . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी हे 
वरील कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आर्वी ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . ध . ल. निकम , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांची दिनांक २१ -९- २०१५ 
ते २५-९ - २०१५ पर्यंत एकूण ५ दिवसाची अर्जीत रजा ही रजेच्या मागे 
दिनांक २० -९ - २०१५ व रजेच्या पुढे दिनांक २६- ९ - २०१५, २७-९ - २०१५ या 
सुट्टीच्या दिवसाला जोडून दिनांक १९- ९ - २०१५ चे का . वे. नंतर ते दिनांक 
२८ -९ - २०१५ चे का . वे . पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( ब ) 
टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , अ . वि . डाखोरे , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, आर्वी ह्या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहीले असते . 


श्री . ध . य . काळे , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २६ . 

आदेश 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ , मधील नियम , ३९ ( ब) चे 
टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . ध . ल . निकम , हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 

दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ . 


क्रमांक ९५३- बी -२-१ -२००२. 

श्रीमती रो. नि . बंसल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांचे दिनांक १४-९ - २०१५ ते १६-९ - २०१५ 
पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २४ . 

आदेश 


श्रीमती शा . गो . अग्रवाल , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्या वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून ४थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक ९४० - बी - २ - १ - २०१५. 


श्री . सु . ना . राजुरकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांची 
दिनांक ७-९ -२०१५ ते दिनांक ९-९ - २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . ध . य . काळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . 
मुख्य न्यादंडाधिकारी, वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( ब ) 
टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती रो. नि . बंसल , ह्या 
वरिल कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वर्धा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 

दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ . 


भाग -१ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २७. 

आदेश 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( ब ) चे 
टीप -२ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . सु . ना . राजुरकर, हे 
वरिल कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून म्हणून कार्यरत राहीले असते . 

दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५. 


क्रमांक ९५८ - बी - २ - १ - २००२. 

श्री . अ . मु . चांदेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा ह्यांचा दिनांक १९ -९ - २०१५ रोजीची मंजूर झालेली एक दिवसाची 
किरकोळ रजा रद्द करुन दिनांक १९- ९ -२०१५ ते २१- ९- २०१५ पर्यंत एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४ - २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


श्री . स . श . अडकर , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांचेन्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर , मिस आर. व्ही . डफरे , ह्या ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा, या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


__ मिस एम . एम . अलोणे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा , ह्या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून मिस आर . व्ही . डफरे , यांच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा , या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप- २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . मु . चांदेकर , हे वरिल कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५. 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८ . 

आदेश 
क्रमांक ९५९ - बी - २ - १ - २००२ . 

श्रीमती रि . न . मर्क , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांची दिनांक २१- ९-२०१५ ते २३- ९- २०१५ 
पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्रीमती रो. नि . बंसल , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्या वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३० . 

आदेश 
क्रमांक बी - २( ४)- ६०१- २०१५. 

श्री . ए . डी . मारगोडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मोहाडी , यांची 
५ दिवस अर्जित रजा दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ 
पर्यंत व रजेच्या मागे स्थानिक सुट्टी ( गोकुळाष्टमी) दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०१५ व रविवार दिनांक ६ सप्टेंबर २०१५ तसेच रजेच्या पुढे दुसरा 
शनिवार दिनांक १२ सप्टेंबर २०१५ व रविवार दिनांक १३ सप्टेंबर २०१५ व 
सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत , मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ 
नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , ह्या वरिल कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ , मधील नियम ३९ ( २) ( बी ) 
टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . ए. डी . मारगोडे, हे 
जर दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मोहाडी , या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए . डी . मारगोडे, हे दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मोहाडी, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


वर्धा : 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१५ . 


संध्या व्दा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


वर्धा. 


श्री . व्ही . के उमाळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , तुमसर, हे 
स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्री . ए. डी . मारगोडे, यांच्या वरील रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, मोहाडी, या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार धारण करतील . 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २९ 

आदेश 


जी . जे . अकर्ते, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


भंडारा : 


दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ . 


भंडारा . 


क्रमांक बी - २ ( २)- ५७९ - २०१४. 
मिस आर . व्ही . डफरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा , यांची ३ दिवस अर्जीत रजा दिनांक २७-८ - २०१५ ते दिनांक २९ - ८- २०१५ 
पर्यंत व रजेच्या पुढे रविवार दिनांक ३०- ८ - २०१५ तसेच मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी दिनाक २७ -८ - २०१५ ते दिनांक ३१- ८ - २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत , मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग -१ ( ना . वि . पु .), म. शा . रा., अ. क्र . ३१ 

आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )- ६४० - २०१५. 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) ( बी ) 
टीप - २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की ,मिस आर . व्ही . डफरे , ह्या 
जर दिनांक २७ - ८- २०१५ ते दिनांक २९ -८ - २०१५ या कालावधीत , रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा , 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्री . आ . दे. करभाजन २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा, यांना दिनांक २७ ऑगस्ट २०१५ ते 
२९ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक ३० 
ऑगस्ट २०१५ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०१५ ते कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४-२० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . दे. करभाजन २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , वरोरा हे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 

आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )- ६५७- २०१५. 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ (ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . दे. 
करभाजन , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर .) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा, हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


श्री . जे . एम . चौहान , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांना दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ ते 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
६ सप्टेंबर २०१५ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , वरोरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . आ . दे. करभाजन हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ पर्यन्तचा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे आणि 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्तचा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर .) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . एम . चौहान , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भद्रावती , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील. 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ (ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . जे . एम . चौहान , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , भद्रावती , हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
भद्रावती यांचे, न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . जे . एम . चौहान हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग -१ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 

आदेश 


क्रमांक सहा. अधी . ( आस्था )- ६५२- २०१५. 


दिनांक २ सप्टेंबर २०१५ . 


कु . आर . डी . पुनसे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ ते 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
६ सप्टेंबर २०१५ रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


भाग - १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 

आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )- प्रलंबित - २०१५ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर कु . आर . डी . पुनसे , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( ब ) 
खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
कु . आर . डी . पुनसे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर, ह्या जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 


श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपुर यांनी दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ पर्यन्त एकूण चौदा 
दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५- गणेश चतुर्थी व दिनांक 
२ ऑक्टोबर २०१५-गांधी जयंती निमित्त सुटी असल्यामुळे या सुटीच्या 
फायद्यासह ) तसेच दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीची मागणी केलेली आहे . परंतु संबंधित न्यायीक अधिका -यांची 
मूळ सेवापुस्तक या कार्यालयास अप्राप्त असल्यामुळे सदरहू अर्जित रजेचा 
अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे . 


पर 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , कु . आर. डी . पुनसे ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रे., चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१५ चे अर्जावर दिलेल्या संमतीप्रमाणे त्यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत 
आहे . 


दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५. 


दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ . 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४ - २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ३५ . 

आदेश 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम, ३९ 
( ब) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
कु . ईना. व्ही . धांडे, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर.) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर , हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . ” 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- ६७० -२०१५. 


श्री . भा . भा . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ ते 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ पर्यन्त एकूण पाच दिवसाची अर्जित रजा 
(दिनांक ६ सप्टेंबर २०१५ रविवार , दिनांक १२ सप्टेंबर २०१५ दुसरा 
शनिवार व दिनांक १३ सप्टेंबर २०१५- रविवार या सुटीच्या फायदयांसह ) 
तसेच दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम , 
श्रेणी , चंद्रपूर या न्यायालयाचा कार्यभार कु . ईना . व्ही . धांडे या त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यन्त सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७ 

आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . भा . भा . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- ६८६-२०१५. 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . भा . भा . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर , हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” 


श्री . आर . एन . हिवसे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपूर 
यांना दिनांक १८- ९- २०१५ ते २४ -९ - २०१५ पर्यंत एकूण सात दिवसांची 
अर्जित रजा (दिनांक १७-९ - १५ - गणेश चतुर्थी, दिनांक २५-९ - २०१५ - बकरी 
ईद , दिनांक २६- ९ - २०१५ - चौथा शनिवार व दिनांक २७- ९- २०१५ - रविवार 
या सुटीच्या फायदयांसह ) तसेच दिनांक १६-९ -२०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २८ - ९- २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . एन .हिवसे , सचिव, जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा कार्यभार , श्री . भा . भा . शेळके हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत दिनांक ६ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ पर्यन्त 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, 
चंद्रपूर दिनांक १२ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०१५ पर्यन्त ७ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . आर . एन . हिवसे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
चंद्रपूर हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . ” 


दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ . 


सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . आर . एन . हिवसे हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर), चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


भाग१ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ. क्र . ३६ . 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )-६८५-२०१५ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३५ 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )- ६८७-२०१५ . 


कु . ईना व्ही . धांडे , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ ते 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ पर्यन्त एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
(दिनांक २० सप्टेंबर २०१५ - रविवार , दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५- बकरी ईद , 
या सुटीच्या फायदयांसह ) तसेच दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०१५ पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


कु . वि . म . देवर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २१- ०९ - २०१५ ते दिनांक 
२४ -०९ -२०१५ पर्यंन्त एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २०- ९ 
२०१५ - रविवार, दिनांक २५-९ - २०१५ - बकरी ईद , दिनांक २६-९ - २०१५ 
चौथा शनिवार आणि दिनांक २७-९ - २०१५ - रविवार या सुटीच्या फायदयांसह ) 
तसेच दिनांक १९ -९ -२०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ - ९- २०१५ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर कु . ईना व्ही . धांडे, ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर या पूर्वी 
प्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 
ना .- एक - २ ( १७५२) 


4 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४-२० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर कु . वि . म . देवर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर या पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४० 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- ६९१- २०१५. 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
कु . वि . म . देवर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकरी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . ” 


श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक 
१८ -९ - २०१५ ते दिनांक १ -१० - २०१५ पर्यन्त एकूण चौदा दिवसाची अर्जित 
रजा ( दिनांक १७-९- २०१५ - गणेश चतुर्थी व दिनांक २-१०- २०१५ - गांधी 
जयंती निमित्त सुटी असल्यामुळे या सुटीच्या फायदयांसह ) तसेच दिनांक 
१६-९ - २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३- १० - २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , कु . वि . म . देवर , या त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यंत , दिनांक १९ -९ - २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २४-९ - २०१५ पर्यन्तचा कार्यभार ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर आणि दिनांक २५- ९- २०१५ ते 
दिनांक २८ -९ - २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणेत्याच पदावर कायम राहतील. 

___ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ए . व्ही . कुळकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर 
नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहिले असते . ” 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी हे त्यांचे पदावर रुजू होईपर्यंत दिनांक २ -९ - २०१५ चे 
अर्जावर दिलेल्या संमतीप्रमाणेत्यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ . 


भाग१ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था )- ६९०- २०१५. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१ 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- ६९८ - २०१५. 


श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक 
२- ७- २०१५ ते दिनांक ७- ७- २०१५ पर्यन्त एकूण सहा दिवसाची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक १- ७- २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ - ७- २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . आ . दे. करभाजन , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क .स्तर.) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा , यांना दिनांक १४ -९ - २०१५ ते 
१६ -९ - २०१५ पर्यंन्त एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
१२-९ -२०१५ - दुसरा शनिवार व दिनांक १३-९ - २०१५ - रविवार व दिनांक 
१७-९ -२०१५ - गणेश चतुर्थी या सुटीच्या फायदयांसह ) तसेच दिनांक 
११-९ - २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८- ९- २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम 
राहिले असते . ” 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . दे. करभाजन, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा हे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . आ . दे. करभाजन , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर. ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा, हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी हे त्यांचे पदावर रुजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर) , चंद्रपूर यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला होता . 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४ - २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


११ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . क . क . गौर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर .) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , वरोरा , यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आ . दे. कारभाजन हे त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर.) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ . 


___ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . क. क . गौर, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . ” 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ 

आदेश 
क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- ७०४- २०१५. 


श्री . सी . एल . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), वरोरा यांना 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ ते २३ सप्टेंबर २०१५ पर्यन्त एकूण सहा 
दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५- गणेश चतुर्थी या सुटीच्या 
फायदयांसह ) तसेच दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . क . क . गौर, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ पर्यन्तचा कार्यभार 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे 
आणि दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यन्तचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . सी . एल . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश 
( व. स्तर ), वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- ७३१- २०१५. 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . सी . एल . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर) , वरोरा हे 
जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . ” 


__ श्री . के . एल . व्यास , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१५ पर्यन्त चार दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ - बकरी 
ईद , दिनांक २६ सप्टेंबर २०१५- चौथा शनिवार व दिनांक २७ सप्टेंबर 
२०१५ -रविवार व दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ - महात्मा गांधी जयंती या 
सुटीच्या फायदयांसह ) तसेच दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . सी . एल. देशपांडे, हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
विशेष अधिकारक्षेत्राचा ( Special Jurisdiction) कार्यभार तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १, वरोरा यांचेकडे तसेच विशेष अधिकारक्षेत्राच्या व्यतिरिक्तचा 
कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . क्षे ., 
वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . एल . व्यास , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील. 


CouTC) 


यम 


दिनांक १४ सप्टेंबर २०१५ . 


भाग- १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ 

आदेश 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . के . एल . व्यास , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते. ” 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- ७३०- २०१५. 


तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . के . एल . व्यास हे त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . क . क . गौर , जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांना दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ पर्यन्त 
एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा (दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५- बकरी ईद , 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१५ - चौथा शनिवार , दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ 
रविवार व दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५- महात्मा गांधी जयंती या सुटीच्या 
फायदयांसह ) तसेच दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ 

आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४७ 

आदेश 


क्रमांक बी - २ ( १ )-६७० - २०१५. 


क्रमांक बी - २ (१ )-६४७- २०११. 

श्री . बी . एम . कारलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर. अर्जुनी /मोरगांव 
यांना दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत एकूण ३ 
दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . ए . साठे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), गोंदिया 
यांना दिनांक १५ ऑगस्ट २०१५ ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत ५ 
दिवसाची अर्जित रजावाढ या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक बी - २ ( १)-६०९ 
२०१५ , गोंदिया, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ ला जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते. 


मत 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) ( बी ) 
टीप - २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . बी . एम . कारलेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) , अर्जुनी / मोरगांव हे जर दिनांक ५ ऑगस्ट 
२०१५ ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), अर्जुनी / मोरगांव या पदावर स्थानापन्न । 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) ( बी ), 
टीप -२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . व्ही . ए . साठे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया हे जर दिनांक १५ ऑगस्ट 
२०१५ ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


- रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी . एम . कारलेकर हे 
दिवाणी न्यायाधीश (क . स्तर), अर्जुनी / मोरगांव या पदावर स्थानापन्न 
झाले . 


रजेवरुन परत आल्यावर श्री . व्ही . ए . साठे हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न झाले . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) , अर्जुनी/ मोरगांव या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ ला श्री . पी . एच . खरवडे, दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी , गोंदिया यांच्याकडे 
होते , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ व दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ चे कार्यभार २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), गोंदिया यांच्याकडेहोते . 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), गोंदिया यांच्याकडे होते . 


दिनांक २८ ऑगस्ट २०१५ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ 

आदेश 


क्रमांक बी - २ ( १ )- ६७१- २०१५. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ 

आदेश 


श्री . व्ही . ए . साठे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ). गोंदिया 
यांना दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ ते दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत ५ 
दिवसाची परिवर्तीत रजा तसेच रजेच्या पुढे दिनांक ३० ऑगस्ट २०१५ चे 
रविवार जोडून , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी - २ (१ )- ६६९ -२०११. 

श्री . पी . बी . भोसले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), गोंदिया 
यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत 
३ दिवसांची अर्जित रजा सोबत रजेच्या मागे दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ ची 
जन्माष्टमी व दिनांक ६ सप्टेंबर २०१५ चे रविवार जोडून दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) ( बी ) 
टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . व्ही . ए . साठे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), गोंदिया हे जर दिनांक २५ ऑगस्ट 
२०१५ ते दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यावर श्री . व्ही . ए . साठे हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न झाले . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) ( बी ) 
टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . बी . भोसले , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर), गोंदिया हे जर दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ ते 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ हया कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), गोंदिया या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . पी . बी . भोसले हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), गोंदिया या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), गोंदिया यांच्याकडे राहील . 


३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ ते दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ ला 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), गोंदिया यांच्याकडे होते , आणि दिनांक 
२७ ऑगस्ट २०१५ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), गोंदिया यांच्याकडे होते . 


दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ . 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४ - २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


१३ 


भाग- १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ 

आदेश 


रजेवरुन परत आल्यावर श्री . व्ही . ए . साठे हे ३ रे सह-दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 


क्रमांक बी -२ (१ )- ६९३ -२०११ . 


३ रे सह-दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार २ रे सह -दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) , गोंदिया यांच्याकडे 
राहिल . 


श्री . एस . डी . सावरकर , सह-दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तिरोडा 
यांना दिनांक २१- ०९ - २०१५ ते दिनांक २४- ०९ - २०१५ पर्यंत ०४ दिवसाची 
अर्जित रजा , सोबत रजेच्या मागे दिनांक २० - ०९ - २०१५ चे रविवार व 
रजेच्या पुढे दिनांक २५- ०९ - २०१५ ची बकरी ईद , दिनांक २६- ०९ - २०१५ चे 
४ थे शनिवार , दिनांक २७ - ०९ -२०१५ चे रविवार जोडून दिनांक २० -०९ 
२०१५ पासून ते दिनांक २८- ०९ - २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


गोंदिया : 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


एम . जी . गिरटकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

गोंदिया . 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहिल . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ 

आदेश 
क्रमांक सहा. अधि .( आस्था )-८०९ - २०१५. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) ( बी ) , 
टीप - २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एस . डी . सावरकर , 
सह-दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तिरोडा हे जर दि . २१-०९ -२०१५ ते 
दिनांक २४ - ०९ - २०१५ या कलावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह -दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, तिरोडा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहीले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . सावरकर हे सह-दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तिरोडा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


निम्न स्वाक्षरीत अधिकारी हे दिनांक २८ - ०९ - २०१५ ते दिनांक ०१- १० 
२०१५ पर्यन्त एकूण ४ दिवस किरकोळ रजेवर (रजेच्या मागे दिनांक 
२५ -०९- २०१५ , दिनांक २६- ०९ - २०१५, व दिनांक २७- ०९ -२०१५ रोजी अनुक्रमे 
बकरी ईद , चौथा शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या पुढे दिनांक ०२- १० 
२०१५ रोजी गांधी जयंती निमित्य कार्यालयीन सुट्यांना जोडून ) असल्यामुळे 
त्यांचे अनुपस्थितीत त्यांचे पदाचा व मुख्यालयाचा कार्यभार दिनांक २५ - ०९ 
२०१५ पासून ते मुख्यालयी रुजू होईपर्यंत श्री . अ. म . पदवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , गडचिरोली यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


सह-दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तिरोडा या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,तिरोडा यांच्याकडे राहिल . 


दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ . 


गडचिरोली : 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५ . 


सुर्यकांत सो . शिंदे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

गडचिरोली . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५० 

__ आदेश 


क्रमांक बी -२ ( १ )- ७०५- २०१५. 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म. शा . रा ., अ . क्र . ५२ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


श्री . व्ही . ए . साठे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया 
यांना दिनांक १४ -०९ - २०१५ ते दिनांक २४ -०९ - २०१५ पर्यंत ११ दिवसाची 
अर्जित रजा तसेच रजेच्या पुढे दिनांक २५-०९ - २०१५ ची बकरी ईद , 
दिनांक २६- ०९ -२०१५ चे ४ थे शनिवार व दिनांक २७ - ०९ - २०१५ चे रविवार 
जोडून दिनांक २८ - ०९ - २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक ९५५- बी -२-१ -२००२. 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहिल . 


श्री . प्र . ह . नेरकर , सह -दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , हिंगणघाट ह्यांची दिनांक २१ -९ - २०१५ ते 
२३ -९- २०१५ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा ही रजेच्या मागे दिनांक 
२०-९ - २०१५ या सुट्टीच्या दिवसाला जोडून दिनांक १९-९ - २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २४- ९- २०१५ चे का . वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) ( बी ) , 
टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही .ए . साठे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया हे जर दिनांक १४ -०९ - २०१५ ते 
दिनांक २४-०९ -२०१५ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 


श्री . वि . अ . टेकवानी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट हे वरिल कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून सह-दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


२०१५ - रविवार , दिनांक २५ -९- २०१५ - बकरी इंद , दिनांक २६-९- २०१५ 
चौथा शनिवार, व दिनांक २७-९- २०१५ - रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक २० -९ - २०१५ ते दिनांक २८ -९ - २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चे नियम ३९ ( ब ) चे टीप 
२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ह . नेरकर , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह-दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . अ . श्या . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


वर्धा : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ . 


स . . अडकर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


___ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . अ . श्या . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


वर्धा. 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५३ 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- ७१४- २०१५. 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम , श्रेणी , 
वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . अ . श्या . देशपांडे, हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर .) तथा 
न्यायादंडधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ . 


श्री . प्र . कि . नरडेले , दिवाणी ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी, राजुरा यांना दिनांक २१-९ - २०१५ ते दिनांक २४-९ - २०१५ पर्यंन्त 
एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २० -९- २०१५ - रविवार , दिनांक 
२५-९ -२०१५ - बकरी ईद , दिनांक २६-९- २०१५ - चौथा शनिवार व दिनांक 
२७-९ - २०१५ - रविवार या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १९- ९ - २०१५ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८-९ - २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- ७२६- २०१५ . 


__ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प्र . कि . नरडेले , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजुरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


श्री . आ . दे करभाजन , २ रे सह-दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा, यांना या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक 
७१४/ २०१५, दिनांक १८ -९ -२०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या दिनांक 
१४ -९- २०१५ ते १६-९ - २०१५ पर्यन्त एकूण तीन दिवसांच्या अर्जित रजेला 
जोडून दिनांक १७-९ -२०१५ ते १९-९ -२०१५ पर्यन्त तीन दिवसाची वाढीव 
अर्जीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


___ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ (ब ) 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . प्र . कि . नरडेले , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राजुरा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . दे. करभाजन , २ रे सह -दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा हे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम , श्रेणी, 
राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . प्र . कि . नरडेले हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , बल्लारपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


__ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ 
( ब ) खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . आ . दे. करभाजन , २रे सह-दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम कायम राहीले 
असते . ” 


भाग - १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५४ 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी . ( आस्था)- ७१५- २०१५. 


२रे सह -दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, वरोरा यांनी न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . आ . दे. करभाजन हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


श्री . अ . श्या . देशपांडे, सहदिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वरोरा , यांना दिनांक २१- ९- २०१५ ते दिनांक 
२४ -९ -२०१५ पर्यन्त एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २० -९ 


दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५ . 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


१५ 


( २) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५६ 

आदेश 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- ७२८ - २०१५ . 


( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


श्री . एस . एस . अग्रवाल , दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), चंद्रपूर यांना 
दिनांक २५- ५- २०१५ ते ३- ६- २०१५ पर्यन्त एकूण दहा दिवसांची परिवर्तीत 
रजा तसेच दिनांक २५- ५- २०१५ ते दिनांक ४- ६- २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 


( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे 
प्रदर्शन करणे. 


आहे. 


( ५ ) जाहिरपणे घोषणे करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस. एस . अग्रवाल , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर), चंद्रपूर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहीले असते . ” 


( ६ ) अशा, प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे/ अशी 
चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार 
करणे व त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करणे . 


दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . एस . एस . अग्रवाल , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


( ७) पाच पेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये. तसेच उपविभागीय 
दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी 
शिवाय कोणतेही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


चंद्रपूर . 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी 
तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावून 
प्रसिध्द करण्यात यावी. 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ५७ 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ ची कलमे ३७ ( १ ) आणि ३७ (३ ) अन्वये 

आदेश 


सदर अधिसूचना दिनांक ०४- ०९ - २०१५ च्या ००.०१ वाजेपासून दिनांक 
१८ - ०८९ - २०१५ च्या २४. ०० वाजेपर्यत अंमलात राहिल . 


क्रमांक : अका - दंड - कावि - ९६६ - २०१५. 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा- यांना त्यांच्या 
काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा, धार्मिक कार्यक्रमांअंतर्गत 
काढण्यात येणा - या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांनी दिनांक ०४- ०९ - २०१५ ते 
दिनांक १८- ०९ -२०१५ या कालावधीत विविध पक्ष व संघटना कडून त्यांच्या 
विविध प्रलंबित मागण्यासाठी उपोषणे , धरणे , मोर्चे प्रक्रिया सुरू असून 
संघटनेच्या कार्यकर्ते यांच्याकडून वाद होवू नये याकरिता संपूर्ण गोंदिया 
जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस उक्त कालावधिकरिता 
मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे ; 


___ सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उलंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियम अंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अशा प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


त्याआर्थी, मी , डॉ . विजय सुर्यवंशी, जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया म्हणून 
मला प्रदान केलेल्या अंतर्गत सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा अधिनियम 
क्रमांक २२ ची कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये गोंदिया जिल्हाकरिता सार्वजनिक 
शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था 
कायम राखणेस , दिनांक ०४- ९ - २०१५ पासून दिनांक १८ - ९ - २०१५ पर्यंत 
उक्त कालावधिकरिता मनाई आदेश देण्यात येत आहे . 


___ माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०४ सप्टेंबर २०१५ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


या 


( १ ) शस्त्रे / सोटे/ तलवारी/ भाले/ दंडे/बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या 
किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतेही 
वस्तू बरोबर नेणे . 


गोंदिया : 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ५८ 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्या- २- अका दंडा- सं.क्र .२५ - कावि -१०९७-२०१५. 


( ३) ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली/ 
चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व), 
संवर्ग विकास अधिकारी सर्व नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस 
स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्द करावे . 


(ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावाव्या . 


ज्याअर्थी, दिनांक ०६- ०९ - २०१५ ते दिनांक १७ -०९ - २०१५ पर्यंत हिंदु 
बांधवाकडून गोपाळकाला , पोळा व गणेश चतुर्थी हे सण साजरे करण्यात 
येणार आहे. तसेच जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्षातर्फे धरणे , मोर्चे, 
आंदोलने , उपोषणे करण्यात येत असल्याने सदर कालावधीत कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व 
अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनी क्षेपणा द्वारे नगारा वाजवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी. 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार 
नाही . 


M 


त्याअर्थी, मी , जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली , मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे. 


( इ ) सदर आदेशाची कलम ( २ ) प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न 
कार्याकरीता लागू होणार नाही . 


( १ ) कोणतीही व्यक्ती दिनांक ५ -०९- २०१५ चे ०० .०१ ते दिनांक १९ 
०९- २०१५ चे २४. ०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही : 


सदर आदेश आज दिनांक ५-०९- २०१५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले . 


( अ ) शस्त्रे / सोटे/ तलवारी/ भाले/ दंडे/बंदुका/ सुरे / काठया किंवा लाठ्या 
किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे . 


गडचिरोली : 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५. 


रणजित कुमार , 
जिल्हादंडाधिकारी, गडचिरोली . 


( ब ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


भाग-१ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ ची कलमे ३७ ( १) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 

आदेश 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , 
यांचे प्रदर्शन करणे . 


क्र अका - दंड - कावि- ६२३७- २०१५ . 


( ई ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल अशा 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल, अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्यांचे प्रदर्शन 
करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांनी दिनांक १९- ०९ - २०१५ ते 
दिनांक ०३ -१० -२०१५ या कालावधीत विविध पक्ष व संघटना कडून त्यांच्या 
विविध प्रलंबित मागण्यासाठी उपोषणे , धरणे , मोर्चे प्रक्रिया सुरू असून 
संघटनेचे कार्यकर्ते यांच्याकडून वाद होवू नये या करिता संपूर्ण गोंदिया 
जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस उक्त कालावधीकरिता 
मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी, मी , एन . के . लोणकर , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अंतर्गत सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा 
अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये गोंदिया जिल्ह्याकरिता 
सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर कायदा 
व सुव्यवस्था कायम राखणेस , दिनांक १९ -९ - २०१५ पासून दिनांक ०३ -१० 
२०१५ पर्यंत उक्त कालावधीकरिता मनाई आदेश देण्यात येत आहे . 


( २ ) उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी अथवा संबंधीत पोलीस स्टेशन 
अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय कोणीही मिरवणूक 
काढू नये , पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , 
सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक ५ -९ - २०१५ चे 
०० .०१ ते दिनांक १९- ९- २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो जमा होणार नाहीत 
किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही . उपरोक्त आदेश 
दिनांक ५ - ०९ - २०१५ चे ०० .०१ ते दिनांक १९ -०९- २०१५ पर्यंत संपूर्ण गडचिरोली 
जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 


( १ ) शस्त्रे/ सोटे/ तलवारी / भाले / दंडे/बंदुका / सुरे/ लाठ्या किंवा काठ्या 
किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे. 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४ - २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


१७ 


( २ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 


भाग- १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ६० 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र कार्या-२- अका दंडा- सं. क्र .२५ - कावि- १०१५ -२०१५. 


करणे . 


( ४) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे 
प्रदर्शन करणे . 


ज्याअर्थी, जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्षातर्फे धरणे, मोर्चे, आंदोलने , 
उपोषणे करण्यांत येत असल्याने सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने विविक्षीत कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला 
प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . 


( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 


त्याअर्थी, मी , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


( ६ ) अशा , प्रधिका -यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास 
धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे/ अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व 
त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे. 


( १ ) कोणतीही व्यक्ती दिनांक २५ -०८ - २०१५ चे ०० .०१ ते दिनांक 
०३- ०९ - २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 


( अ ) शस्त्रे / सोटे/ तलवारी/भाले/ दंडे/बंदुका/ सुरे/ काठ्या किंवा लाठ्या 
किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे . 


( ७ ) पाच पेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये . तसेच उपविभागीय 
दंडाधिकारी /तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्वपरवानगी 
शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये. 


( ब ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी 
तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावून 
प्रसिध्द करण्यात यावी . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


सदर अधिसूचना दिनांक १९- ०९ -२०१५ च्या ०० .०१ वाजेपासून दिनांक 
३- १० - २०१५ च्या २४ .०० वाजेपर्यंत अमलात राहिल . 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , 
यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ई ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या 
काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा, धार्मिक कार्यक्रमांअंतर्गत 
काढण्यात येणा- या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 


काढप 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशा 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल, अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्यांचे प्रदर्शन 
करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अशा प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


( २) उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये , पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम 
सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक 
२५ -८ - २०१५ चे ०० .०१ ते दिनांक ०३-९ -२०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो जमा 
होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही . उपरोक्त 
आदेश दिनांक २५ - ०८ - २०१५ चे ०० .०१ ते दिनांक ३-०९- २०१५ पर्यंत संपूर्ण 
गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता लागू राहतील . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 


एन . के . लोणकर , 


( ३ ) ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली / 
चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व), 
संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस 
स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्द करावे . 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ . 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , 

गोंदिया . 


ना .- एक -३ (१७५३ ) 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनी क्षेपनाद्वारे नगारा वाजवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार 
नाही . 


( इ ) सदर आदेशाची कलम ( २ ) प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न 
कार्याकरिता लागू होणार नाही . 

सदर आदेश आज दिनांक २५ -०८ - २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठीमधून करण्यात 
यावी. 


( २) उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम 
सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक 
२२- ०९- २०१५ चे ००.०१ ते दिनांक ०५- १० - २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो 
जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार 
नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक २२-०९ -२०१५ चे ००.०१ ते दिनांक 
०५-१०- २०१५ चे २४. ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता 
लागू राहतील . 

( ३ ) ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली/ 
चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व) , 
संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व) नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस 
स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्द करावे . 
( ब) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा. 


दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५. 


भाग-१ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६१ 

आदेश 
क्र :कार्या- २- अका दंडा- सं .क्र .२५- कावि -११६६- २०१५ . 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनी क्षेपणाद्वारे नगारा वाजवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार 
नाही . 


ज्याअर्थी, दिनांक १७- ०९ - २०१५ ते २८ - ०९ - २०१५ पर्यंत हिंदु बांधवांकडून 
गणेश चतुर्थी व दिनांक २४-०९ - २०१५ ला मुस्लिम बांधवाकडून बकरी ईद 
सण साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच जिल्ह्यात विविध राजकीय 
पक्षातर्फे धरणे , मोर्चे, आंदोलने , उपोषणे करण्यांत येत असल्याने सदर 
कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने विवक्षीत 
कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . 


(इ ) सदर आदेशाची कलम ( २) प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न 
कार्याकरिता लागू होणार नाही . 


सदर आदेश आज दिनांक २२- ०९ - २०१५ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले. 


त्याअर्थी, मी , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली , मुंबई पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


गडचिरोली : 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी , 

गडचिरोली. 


( १ ) कोणतीही व्यक्ती दिनांक २२- ०९ - २०१५ चे ००.०१ ते दिनांक 
०५ - १० - २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ 


( अ ) शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले/ दंडे/बंदुका/ सुरे/ काठ्या किंवा लाठ्या 
किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे . 
( ब ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि - ना . पत - व . अधि . क्र .- १५६ - १४४२४- २०१५. 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , 
यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ई ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सतीश भोसले, जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर या आदेशान्वये मातोश्री ग्रामीण बिगर 
शेती सहकारी पत संस्था मर्यादित , गोधनी (रेल्वे), नागपूर र.नं . ७४२ , या 
संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) 
तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६),( ७),(९), (१०), (११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३), ( १५ ), 
( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८/ १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक २७-०७- २०१७ पर्यंत 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशा 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलके 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन 
करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४-२० , २०१६/पौष २४-३० , शके १९३७ 


१९ 


भाग - १ ( ना . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . ६४ 

आदेश 


त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी करावयाच्या कार्यवाही पुरतेच 
अधिकार प्रदान करीत आहे . त्यांनी कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही 
तोपर्यंत देण्यांत येवू नये . 


अ. क्र . अधिका -यांचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 


१ . श्री . राहुल विष्णूपंत कर्मचारी विशेष वसुली व मातोश्री ग्रामीण 
बढे 

विक्री अधिकारी बिगर शेती सहकारी 

पत संस्था मर्या. 
गोधनी (रेल्वे ) 
नागपूर र.नं . ७४२ 
यांचे कार्यक्षेत्रापुरते 


क्रमांक जिउनि - ना. पत -व . अधि .- क .- १५६-१४४३२- २०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये वसुंधरा नागरी सहकारी 
पत संस्था मर्यादित , नागपूर र.नं . १३३ , या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) 
( ५) ,( ६), ( ७), ( ९), (१०), ( ११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतुद 
वगळून ) (१२), ( १३), ( १५), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ / १०१ 
कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक २७ -०७- २०१७ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
करावयाच्या कार्यवाही पुरतेच अधिकार प्रदान करीत आहे . त्यांनी 
कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यांत येवू नये . 
अ .क्र . अधिका -यांचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

(५ ) 
१ . श्री . दिलीप वसुली विशेष वसुली व नागपूर जिल्हा 

बाबुरावजी कडू अधिकारी विक्री अधिकारी 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६३ 

आदेश 


क्रमांक जिउनि - ना . पत - व . अधि .- क .- १५६ - १४४२८- २०१५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये जागृती महिला नागरी 
सहकारी पत संस्था मर्यादित , नागपूर र.नं . ५८३, या संस्थेचे खाली 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६ ) ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११), ( अपसेट 
प्राईस कायम करण्याची तरतुद वगळून ) ( १२), ( १३ ), ( १५), (१७), ( १८ ) व 
( २० ) तसेच कलम ९८ / १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक २७-०७- २०१७ पर्यंत त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी करावयाच्या कार्यवाही पुरतेच अधिकार प्रदान 
करीत आहे . त्यांनी कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत 
अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यांत 
येवू नये. 


भाग -१ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ६५ 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - ना . पत -व . अधि.- क .-१५६-१४४३६-२०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये कांद्री- कन्हान क्रेडिट 
को ऑप सोसायटी मर्यादित , कांद्री र.नं . १४१९ , या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ), 
( ५), (६), (७), (९), (१०),( ११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतुद 
वगळून ) (१२), (१३), ( १५), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८/ १०१ 
कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक २७ -०७- २०१७ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
करावयाच्या कार्यवाही पुरतेच अधिकार प्रदान करीत आहे . त्यांनी 
कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यांत येवू नये . 


अ. क्र . अधिका -यांचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १) ( २) (३) (४) (५) 
१ . श्री . प्रकाश हरिशचंद्र व्यवस्थापक विशेष वसुली व नागपूर शहर 
जांगडे 

विक्री अधिकारी 


अ.क्र . अधिका-यांचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १) (२) (३) ( ४) (५ ) 
१. श्री .दिपावाल व्यवस्थापक विशेष वसुली व तालुका पारशिवणी 
घनश्याम 

विक्री अधिकारी 
मानवटकर 


दिनांक २८ जुलै , २०१५. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६८ 


आदेश 


क्रमांक जिउनि- ना .बँका- का .क .- १५६-व . अधि . नेम.-१८६७४- २०१५ . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - ना बँका- का . क .- १५६- व . अधि. नेम .- १८४७७- २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये व्यवस्थापक , श्रीकृष्ण 
को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . उमरेड या बँकेचे खाली दर्शविलेल्या विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम १५६ ( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ 
चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ), ( ५ ), 
(६ ), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतुद 
वगळून ) ( १२), ( १३), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ / १०१ 
कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३० -०६- २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
करावयाच्या कार्यवाही पुरतेच अधिकार प्रदान करीत आहे . त्यांनी 
कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत 
अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यांत 
घेऊ नये . 
अ. क्र . अधिका-यांचे नाव हुद्दा मुख्यालय कार्यक्षेत्र 
( १) (२) (३) ( ४) 
१ . श्री . दिवाकर विशेष वसुली उमरेड जिल्हा-नागपूर 

माणिकराव कामडी अधिकारी 
२. श्री . राजेश विशेष वसुली उमरेड जिल्हा -नागपूर 

दत्तुजी सुर्यवंशी अधिकारी 
३. श्री . हेमंत विशेष वसुली उमरेड जिल्हा-नागपूर 

नामदेवराव बांगरे अधिकारी 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी , दि . चिटणवीसपुरा सहकारी बँक लि . नागपूर या बँकेचे खाली 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३ ), ( ५), (६ ), ( ७) , (९ ), ( १० ), ( ११) (अपसेट 
प्राईस कायम करण्याची तरतुद वगळून ) ( १२), ( १३ ),( १५), ( १७), ( १८ ) व 
( २० ) तसेच कलम ९८ /१०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३० -०६- २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी करावयाच्या कार्यवाही पुरतेच अधिकार प्रदान 
करीत आहे . त्यांनी जमा केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत 
मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यांत घेऊ 


नये. 


कार्यक्षेत्र 


अ .क्र . अधिका- यांचे नाव हुद्दा मुख्यालय 
( १) (२) (३) ( ४) 
१ . श्री . जे . एस . विशेष वसुली नागपूर 
खैरकर 

अधिकारी 
२ . श्री . पी . व्ही . विशेष वसुली नागपूर 

फुलबांधे अधिकारी 


मुख्यालय व 
शाखा महाल 
शाखा- इतवारी 


३. श्री . अरूण खडतकर विशेष वसुली नागपूर 

अधिकारी 
२. श्री . डी . जी . विशेष वसुली नागपूर 

कुंभारकर अधिकारी 


मुख्यालय व 
शाखा महाल 
शाखा- बुट्टीबोरी 


दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ . 


भाग - १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६९ 


आदेश 


भाग - १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७ 

आदेश 
क्रमांक जिउनि- ना .बँका- का .क .- १५६-व. अधि . नेम .- १८६७१-२०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी , साधना सहकारी बँक लि . नागपूर या बँकेचे खाली दर्शविलेल्या 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) , 
( ५), (६), ( ७), (९), (१०), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतुद 
वगळून ) (१२), ( १३ ), ( १५), ( १७) , (१८ ) व (२०) तसेच कलम ९८/ १०१ 
कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३०-०६- २०१६ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
करावयाच्या कार्यवाही पुरतेच अधिकार प्रदान करीत आहे . त्यांनी जमा 
केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत मालमत्ता सार्वजनिक 
लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यांत घेऊ नये . 
अ.क्र . अधिका-यांचे नाव हुद्दा मुख्यालय कार्यक्षेत्र 
( १) (२) (३) ( ४) (५) 
१ . श्री . एम .एम.मंडलेकर विशेष वसुली नागपूर जिल्हा-नागपूर 

अधिकारी 


क्रमांक जिउनि - ना .पत - व. अधि.- क .- १५६- २०२४८ - २०१५ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये श्री . जी . ग्रामीण 
सहकारी पत संस्था मर्या. नागपूर ( ता .), र.नं . ७९८ या संस्थेचे खाली 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१ ) व (२ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम ( ३), (५ ), (६), ( ७), (९ ), ( १०), ( ११) ( अपसेट 
प्राईस कायम करण्याची तरतुद वगळून ) (१२), (१३), ( १५),( १७),( १८ ) व 
( २० ) तसेच कलम ९८ / १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची 


म कर 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४ - २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


२१ 


अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक २० - ०८ - २०१७ पर्यंत त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरतेच अधिकार प्रदान 
करीत आहे . त्यांनी कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत 
अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यांत 
येवू नये . 
अ .क्र . अधिका- याचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १) (२) (३) (४) (५ ) 
१ . श्री . उदय अध्यक्ष विशेष वसुली व नागपूर तालुका 
वसंतराव जामकर 

विक्री अधिकारी 


दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१५ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ 

आदेश 
क्रमांक जिउनि- ना .पत-व . अधि . क्र . १५६ - २१५१५-२०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये सार्वजनिक महिला 
नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., नागपूर , र. नं . ६०७ या संस्थेचे खाली 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम ( ३),( ५), (६), (७), (९), (१०), (११) ( अपसेट प्राईस 
कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३ ), ( १५) , ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) 
तसेच कलम ९८ / १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १७-०९ - २०१७ पर्यंत त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरतेच अधिकार प्रदान 
करीत आहे. त्यांनी कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत 
अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यात 
येवू नये . 
अ .क्र . अधिका-याचेनाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
(१) (२) (३ ) ( ४) (५) 
१ श्री. प्रशांत कर्मचारी विशेष वसुली व नागपूर तालुका 
नत्थुजी वाघ 

विक्री अधिकारी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७० 

अंतिम आदेश 
वाचावे : - ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . जिउनि -नियमन - कादानो - क .७७ 

अ- ४०२० - १० , दिनांक १०-०५- २०१० . 
( २ ) या कार्यालयाचे कारणे दाखवा नोटीस जा . क्र . जिउनि 

नियमन- क .१०२-( १ ) ( सी ) (II ) ना .जि . स. ग्रा . बहु .वि .बँक 

अवसायन - १८५१ -२०१३, दिनांक २१- ०२- २०१३ . 
( ३ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . जिउनि-नियमन- क. १०२-(१ ) ( सी ) 

( II ) ना .जि . स . ग्रा .बहु .वि .बँक - अवसायन - ३९६९ - २०१३ , 
दिनांक १२- ०४- २०१३ . 


( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 

राज्य , पुणे यांचे पत्र जा . क्र . अर्थ-५ -भू.बँक - अवसायक 

आदेश १५, दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 
( ५ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर यांचे 

अशा. पत्र क्र . नियमन - भूविकाबँक अवसायन - २४५६ - १५ , दिनांक 

११ ऑगस्ट , २०१५. 
क्रमांक जिउनिना-नियमन - भू-बँक - १०२- अंतिम आदेश -२०३६९-२०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( क ) ( २ ) 
( ४) तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचे आदेश क्र . सीएसएल- १४९३ - ११६२ - सीआर - ४७- १५ - सी , 
दि .०७- ०८ - १९९३ अन्वये निम्न स्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकारानुसार नागपूर 
जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण बहुउद्येशिय विकास बँक मर्या., नागपूर , 
र . नं . १२४ या बँकेचे समापन करण्यासंबंधाने या कार्यालयाने उपरोक्त 
वाचा क्र . ( ३), दिनांक १२-०४- २०१३ अन्वये निर्गमित केलेला अवसायनाचा । 
अंतरिम आदेश कायम करण्यात येऊन अवसायनाचा अंतिम आदेश परीत 
करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ 

आदेश 
क्रमांक जिउनि - ना .पत -व . अधि . क्र . १५६- २१५१९ - २०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतीश भोसले , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये श्रमिक - धाम ग्रामीण 
महिला सहकारी पत संस्था मर्या., वाडी , र . नं . ७४६ या संस्थेचे खाली 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम ( ३), ( ५), ( ६ ), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११) ( अपसेट प्राईस 
कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) 
तसेच कलम ९८ / १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १७-०९ -२०१७ पर्यंत त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरतेच अधिकार प्रदान 
करीत आहे . त्यांनी कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत 
अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यात येवू नये . 
अ.क्र . अधिका-याचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 

(२) (३ ) ( ४) ( ५ ) 
१ . श्रीमती कुंदा वसुली विशेष वसुली व श्रमिक - धाम 
इंगोले अधिकारी विक्री अधिकारी ग्रामीण महिला 

सहकारी पत 
संस्था मर्या., 
वाडी. र.नं . ७४६ 
यांचे कार्यक्षेत्रा 
पुरते . 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
( १ ) अन्वये सदरहु बँकेचे अवसायक म्हणून जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नागपूर यांची याद्वारे नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

सदरहु अंतिम आदेश आज दिनांक २६- ०८ - २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्कयानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७३ 


आदेश 


क्रमांक जिउनि- ना .पत -व . अधि . क्र . १५६-२१५२३- २०१५. 


( १ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्र . २ 
( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) , ( ५ ), (६ ), ( ७), 
(९ ), ( १० ), ( ११) ( अपसेट प्राईजकायम करणेची तरतूद वगळून ) ( १२ ), 
( १३), ( १४ ),(१५), ( १७), (१८) व (२०) ( विक्री कायम करण्याचे अधिकार 
वगळून ) नुसार संस्थेला प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक ३१- ३-२०१६ पर्यंत थकीत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरतीच 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ .क्र . 


अधिकारी कर्मचा-याचे 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


नाव 


(१ ) 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सतीश भोसले, जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर या आदेशान्वये मॉ . शुभलक्ष्मी क्रेडिट 
को - ऑप , पत संस्था , नरसाळा, नागपूर , र . नं . ७९० या संस्थेचे खाली 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम ( ३ ) ( ५ ) ( ६) ( ७) (९ ) ( १० ) ( ११) ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ) ( १३ ) ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) तसेच 
कलम ९८ / १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक १७- ०९- २०१७ पर्यंत त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरतेच अधिकार प्रदान करीत आहे . 
त्यांनी कर्जदारांकडून जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तोपर्यंत देण्यात येवू नये . 


१ श्री . प्रविण एस . साठवणे वसुली अधिकारी संस्थेच्या 

कार्यक्षेत्रा पुरते . 
२ श्री . प्रशांत वा . बोरघरे वसुली अधिकारी संस्थेच्या । 

कार्यक्षेत्रा पुरते . 
३ सौ . मंगला वि . वंजारी वसुली अधिकारी संस्थेच्या 

कार्यक्षेत्रा पुरते . 


उपरोक्त प्रदान केलेले अधिकार खालील अटींना अधिन असेल. 


( १) या आदेशान्वये ज्या प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करण्याचा 
कालावधी दिनांक ३१ - ३- २०१६ पर्यंत मर्यादित राहील . 


अ .क्र . अधिका -याचे नाव हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १) (२ ) 
१ श्री . राजेश वसुली विशेष वसुली व नागपूर तालुका 

कुमार खरभान गुप्ता अधिकारी विक्री अधिकारी 
२ श्री . प्रमोद 

वसुली विशेष वसु 
रुपचंद चिंचखेडे अधिकारी विक्री अधिकारी 


( २) या आदेशान्वये ज्या व्यक्तीला वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात 
आले आहेत अशा व्यक्तीची बदली , नियुक्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


नागपूर : 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५. 


सतीश भोसले , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


(३ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधितांनी अत्यंत 
जबाबदारीने करावा. ज्या तरतुदीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत 
आहे . त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे. दिलेल्या अधिकाराचा 
दुरूपयोग/ गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
केव्हाही काढून घेण्यात येतील व संबंधित अधिकारी प्रशासकीय कार्यवाहीस 
पात्र ठरेल . 


भाग- १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५६. 


वाचावे : - (१ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 

आदेश क्र . सीएसएल- १४९३-११६२ -सीआर- ४७ -१५ - सी , 
दिनांक ७-८ - १९९३. 


( ४ ) मा . सहकार आयुक्त यांचे दिनांक १७- ३-९८ चे परिपत्रक 
क्र . अर्थ/ सह .कर्जवसुली/ १९९८ नुसार मार्गदर्शक सूचनानुसार वसुलीची 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील . 


( ५ ) रु . १०, ००० पेक्षा जास्त रक्कम थकीत असणा- या थकबाकीदारांकडून 
प्राधान्याने वसुली करावी. 


( २) अध्यक्षा, दि . भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या 

भंडारा , जि . भंडारा यांचे पत्र क्र . ८७, दिनांक ०८- ०५- २०१५ 


आदेश 


( ६ ) जास्तीत जास्त थकबाकी रक्कम व जास्तीत जास्त कालावधीनुसार 
उतरत्या क्रमाने खातेदारनिहाय यादी करून उतरत्या क्रमांने जप्त्या व विक्री 
करण्याबाबत निश्चित कालबध्द कार्यक्रम तयार करावा आणि थकबाकी 
वसुली करण्यात यावी . 


क्रमांक जिउनि -वि -२- वसुली अधि -भंडारा महिला नागरी – १०३०० -२०१५. 


( ७) दर महिन्याचे ५ तारखेपर्यंत वसुली अधिका - यांनी केलेल्या कामाचा 
अहवाल सादर करावा . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ बाबत 
वरील संदर्भ क्र . ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करून मी , अजय कडू , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भंडारा , 
दि भंडारा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., भंडारा , जि . भंडारा या 
संस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिका -यांना त्यांचे नावासमोर नमूद 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 


( ८ ) ज्या ठिकाणी ५० पैसे किंवा त्यापेक्षा कमी पैसेवारी अधिकृतरित्या 
जाहीर झाली असेल त्या ठिकाणी कर्ज वसुलीसाठी सक्तीची कार्यवाही 
करण्यात येवू नये . 


नागपूर विभाग ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४ - २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ 


२३ 


( ९ ) टंचाईग्रस्त अगर बिगर टंचाईग्रस्त भागात सिव्हील प्रोसिजर कोड 
अंतर्गत ठराविक वसुलीची जप्ती अगर विक्री करण्यास मज्जाव केला आहे . 
अशा ठिकाणी वसुलीची जप्ती अगर लिलाव करु नये . 


( १० ) वसुली अधिका - यांने वसूल केलीली रक्कम तीन दिवसांच्या आत 
संस्थेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे. 


( ११ ) वसुली अधिकारी यांचेदिलेली वसुली प्रकरणे, वसूल करावयाची 
रक्कम व प्रकरणात केलेली वसुली यासंबंधी मासिक अहवाल दर महिन्याच्या 
आत ५ तारखेस सादर करावा . 


विशेष वसुली अधिकारी यांना त्यांचे नांवासमोर दर्शविलेल्या कालावधीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच ) व ( जे ) 
तसेचनियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), ( ७), (९), ( १०), (११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३), (१५ ), 
( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ / १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या 
वुसली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रासाठी 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरतेच खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून अधिकार 
प्रदान करीत आहे . अटी व शर्तीचे पालन न झाल्यास सदर आदेशान्वये 
देण्यात आलेले वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी. 
अ.क्र . अधिका -यांचे नाव हुद्दा कालावधी 

(३ ) 
१ . श्री . प्रमोद रुपचंद चिंचखेडे विशेष वसुली १-९- २०१५ ते 

अधिकारी ३१ - ८ - २०१६ 


( १२) सरचार्जपोटी निर्धारित केल्याप्रमाणे शासकीय कोषागारात येणे 
वेळोवेळी रक्कमांचा भरणा करून अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


वरिल आदेश मी आज दिनांक १६- ०९ - २०१५ रोजी पारीत केला आहे . 


भंडारा : 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ . 


अजय कडू, 
जिल्हा उपनिंबधक , 
सहकारी संस्था भंडारा . 


अटी व शर्ती : 


( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मध्ये 

नमूद करण्यात आलेली मालमत्ता जप्ती करणे व तीची विक्री 
करणे याबाबतचे कार्यपद्धतीचा काटेकोरपणे अवलंब करावा लागेल . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ७५ . 


आदेश 


( २ ) 


थकित वसुली प्रकरणांचा नियमित आढावा दरमहा या कार्यालयास 
सादर करावा लागेल . 


क्रमांक जिउनिश-विनिमय- नोंदणी - अधिसूचना -१६४१२- २०१५. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , चंद्रपूर याद्वारे अधिसुचित करित 
आहेत की , संघर्ष सुशिक्षीत बेरोजगारसेवा सहकारी संस्था , मर्या. राजगड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ 
अंतर्गत दिनांक ०४- ०९ - २०१५ रोजी नोंदली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
सीएचडी-( सीएचडी )- जीएनएल - सी - १३५ - सन २०१४ - २०१५ असा आहे . 


( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म . रा . पुणे 

यांचे परिपत्रक क्र . प्रशासन -वसुली अधिकारी - जप्त मालमत्ता 
कब्जाबंदी- २००९ , दिनांक २० - ०३- २००९ चे कार्यपध्दतीचे काटेकोर 
पालन करावे. 


दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ खालील नियम १० ( १) अन्वये 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " 
असे आहे . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७७ . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५. 


क्रमांक उपनिश-नियमन- अधिसूचना- नि . सप्तश्रृंगी-III - अपार्टमेंट- नोंदणी 
५४४१- २०१५ . 


( अवाच्य ) , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , चंद्रपूर . 


भाग - १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ७६ 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर -२ याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की नियोजित सप्तश्रृंगी -III अपार्टमेंट प्लॅट ओनर्स को . ऑपरेटीव्ह 
हौसींग सोसायटी लि . नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १२ (१ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
मधील नियम १० ( १ ) अंतर्गत नोंदविण्यात आली असून सदर संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एनजीपी - सीटीवाय - २- एचएससी -टीसी- १३३८ - १५, दिनांक 
१० -०९ - २०१५ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण “भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे . 


क्रमांक उपनि - २- वसुली अधिकार- क .१५६- ५४०१-२०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एन . एस . कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर शहर- २, या आदेशान्वये, स्वाभिमान 
सहकारी पत संस्था मर्या., नागपूर , र. नं . ७१२ या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या 


दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १४- २० , २०१६/ पौष २४- ३० , शके १९३७ [ भाग एक पुरवणी 


भाग- १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७८ . 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७९ 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक उपनिश - २- वसुली अधिकार- क .१५६- ५५९० - २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एन . एस . कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नागपूर शहर-२, या आदेशान्वये , तुळजाबाई 
महिला सहकारी पत संस्था मर्या., नागपूर , र. नं . १३२८ या संस्थेचे खाली 
दर्शविलेल्या विशेष वसुली अधिकारी यांना त्यांचे नांवासमोर दर्शविलेल्या 
कालावधीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) 
व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), ( ६), ( ७), (९ ), ( १० ) 
( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), ( १५ ) , 
( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ / १०१ कलमानुसार दर्शविलेल्या 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रासाठी 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरतेच खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून अधिकार 
प्रदान करीत आहे . अटी व शर्तीचे पालन न झाल्यास सदर आदेशान्वये 
देण्यात आलेले वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 


क्रमांक सनिगो-वि- २-नियमन - संस्थानोंदणी-१८३८ - २०१५. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
याद्वारे सुचित करतो की , गोंदिया तालुका लोककल्याण नागरी सहकारी 
संस्था मर्या., गोंदिया , जिल्हा गोंदिया या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक जी . ए.ए .- जी . ए. ए.- आर . एस . आर . 
( सी . आर ) १२२६- २०१५, दिनांक २- ०९ - २०१५ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १९६१ चे नियम १० 
( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " करण्यात आले असून 
उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा- या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आलेले 
आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१५ . 


डी . एच . घोडेचोर , 

सहायक उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका गोदिया . 


अ . क्र . 


हुद्दा 


कालावधी 


(१) 


अधिका-यांचे नाव 

(२) 


१ श्री . अजीज अमीर खान 


विशेष वसुली 
अधिकारी 


२२ - ९- २०१५ ते 
२१-९- २०१६ 


भाग- १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८० 


आदेश 


अटी व शर्ती : 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मध्ये 

नमूद करण्यात आलेली मालमत्ता जप्ती करणे व तीची विक्री 
करणे याबाबतचे कार्यपद्धतीचा काटेकोरपणे अवलंब करावा लागेल . 
थकित वसुली प्रकरणांचा नियमित आढावा दरमहा या कार्यालयास 
सादर करावा लागेल. 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म . रा . पुणे 
यांचे परिपत्रक क्र . प्रशासन - वसुली अधिकारी - जप्त मालमत्ता 
कब्जाबंदी-२००९ , दिनांक २० -०३-२००९ चे कार्यपध्दतीचे काटेकोर 
पालन करावे . 


क्रमांक सनिना-नियमन- कलम - १०२- अंतरीम आदेश- १२२४ -२०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ग ) 
अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , 
मुंबई यांचे आदेश क्र . सी . एस . एल .- १४९३- ११६२- सी . आर .४७- १५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एम . 
बी . उईके , सहाय्यक निबंधक , ता . नागभीड , जि . चंद्रपूर . श्री . गुरुदेव 
आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था मर्या., नवेगांव पांडव , र.नं . 
८३६३ ही संस्था कलम १०२ अन्वये अवसायनात काढीत असून कलम १०३ 
प्रमाणे श्री . एन . के . चव्हाण , लेखापरिक्षक श्रेणी-२ , नागभीड , जि . चंद्रपूर 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश दिनांक ११-०९ - २०१५ रोजी माझे सहीनिशी व कार्यालयीन 
मोहर लावून देण्यात येत आहे . 


नागपूर : 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५. 


एन . एस . कंजेरी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर शहर -२ . 


नागभीड : 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ . 


एम . बी . उईके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नागभीड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


